कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असतांना 
कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना सानुग्रह सहाय्य मंजूर 
करण्याबाबत... 

दिवंगत गंगाधर झोलापूरे (तलाठी) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.सानुग्र-२०२१/प्र.क्र.११०/ई-१० 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक २८ मार्च, २०२२ 


संदर्भ :- (१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०२०/ प्र.क्र.४/ व्यय-९, दि.२९/०५/२०२०, 
दि.१४/१०/२०२० व दि.१४/०५/२०२१ 


(२) जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे पत्र क्र.२०२०/लेखा-१/कावी, दि.२८/०९/२०२० व 
क्र./२०२२/लेखा/३/कोव्हीड/कावि-३९, दि.०३/०२/२०२२ 
शासन ज्ञापन :- 


संदर्भांकित क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९ मे, २०२० अन्वये कोव्हिड-१९ संबंधित 
कर्तव्य बजावतांना कोव्हिड-१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य 
लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 


२. जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्या अधिपत्याखालील तहसिल कार्यालय, उदगीर यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत 
असलेले कर्मचारी कै. गंगाधर यशवंतराव Ayr (तलाठी) यांचा कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य पार पाडतांना 
कोरोना विषाणू संसर्गाने दिनांक ०१/०९/२०२० रोजी मृत्यू झाला आहे. 


3. जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी कै. गंगाधर यशवंतराव झोलापुरे (तलाठी) यांच्या कुटूंबियांना शासन निर्णय, 
वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दिनांक २९/०५/२०२० अनुसार रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष 
फक्त) इतक्या रक्कमेच्या सानुग्रह सहाय्य मंजूरीचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील पत्रान्वये सादर केला आहे. 
४. उक्त तलाठी हे “कोव्हिड-१९” च्या सार्वत्रिक साथीच्या अनुषंगाने “प्रतिबंध” करण्याचे कर्तव्य बजावत 
होते आणि ते मृत्यूच्या दिनांकापूर्वी १४ दिवसांच्या काळात कर्तव्यावर हजर होते असे, जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी 
प्रमाणित केले आहे. 


प्‌. तसेच कै. गंगाधर यशवंतराव झोलापुरे (तलाठी) यांचा मृत्यू हा “कोव्हिड-१९” या विषाणूशी संबंधित आहे, 
असे संबंधित वैद्यकीय अधिक्षक, सामान्य रुग्णालय उदगीर यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 


६. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्या अधिपत्याखालील ता. उदगीर यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत 
कर्मचारी कै. गंगाधर यशवंतराव झोलापुरे (तलाठी) यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस / कायदेशीर वारसास 
रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतकी रक्कम सानुग्रह सहाय्य म्हणून प्रदान करण्यास याव्दारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः सानुग्र-२०२१/प्र.क्र.११०/ई-१० 


७. प्रस्तुत प्रस्तावावरील खर्च खाली नमूद लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


“मागणी क्र.-सी.१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, ०९३-जिल्हा आस्थापना, (०१) सर्वसाधारण आस्थापना, (०१) 
(of) आयुक्त, औरंगाबाद (अनिवार्य) (२०५३ ०१२६), १३-कार्यालयीन खर्च” 


त्याकरीता विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


८. सदर झासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२२०३२८१२०६०३६६१९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. Se 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
stalCode=400032, st=Maharashtra, 


SANJAY BANKAR ------ 


ym=B37546F6A6BD466ED45270ED708F924F51A07EA8, 
serial INumber=C5917ES6BODAS 16AB259D846D5 16CBOS84DCESE9A2E73COA35F 
4784864६88), cn=SANJAY BANKAR 

Date: 2022.03.28 12:07:40 +05'30' 


(संजय बनकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


1e69a02e9caSdfb2ccb25eda92d749629970f349fc6ed 


प्रत, 

१) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
५) महालेखापाल (लेखा व हकदारी / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

६) जिल्हाधिकारी, लातूर 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

१०) कार्यासन अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) कार्यासन अधिकारी (व्यय-९ / अर्थसंकल्प-६), वित्त विभाग, मुंबई 

१२) तहसिलदार, उदगीर, जि. लातूर 

१३) कै. गंगाधर यडावंतराव झोलापुरे (मयत तलाठी) यांचे कुटुंबीय (जिल्हाधिकारी, लातूर यांचेमार्फत) 
१४ निवडनस्ती (कार्यासन ई-१०) 


NN mama aa a >. >. ३ 2३ ८4३ << 


Se LEC DCs ल 


पृष्ठ २ पैकी २ 


